चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम करण्यासाठी 
निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. PAM - २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 9§.02.2098 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैजा-२०१६/ प्र.क्र.९६/ एसएम-६ 
दिनांक १३.०४.२०१७ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैजा-२०१७/ प्र.क्र.५५/ एसएम-६ 
दिनांक २२.०८.२०१७ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैशा २०१८/ प्र.क्र. ३३/ एसएम-६ 
दिनांक १२.०९.२०१८ 
8) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैशा २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 
दिनांक १.१.२०१९ 
4) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 24.09.2098 
&) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे क्र. जिपचं/शि(मा)/सैशा/२०१९, 
दिनांक २८.१.२०१९ 
प्रस्तावना : 
भिवकुंड, जि. चंद्रपूर येथील सैनिकी शाळेच्या प्रवेशद्वारासह संरक्षण भिंत, सिमेंट काँक्रीट 
नालीसह पोचमार्गाचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. १२३६.७७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच वित्त विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भाधीन क्र. (१) 
येथील दिनांक १३.४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच चंद्रपूर 
सैनिकी झाळेच्या इमारती व पायाभूत सुविधांचे बांधकामासाठी रु. २९६.८५ कोटी रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (२) येथील दिनांक २२.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या अतिरिक्‍त (भाग-२) बांधकामासाठी रु.१९२.०० कोटी 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (३) येथील दिनांक १२.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर बांधकामासाठी अद्यापपर्यंत रु. २१८.५०० कोटी इतका निधी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर बांधकामासाठी मार्च,२०१९ अखेर रु.३४२३६.७७ लक्ष इतक्या 
रकमेची आवश्‍यकता आहे. 
२. भिवकुंड, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी झाळेच्या इमारतीचे व पायाभूत सुविधांचे 
बांधकाम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
चंद्रपूर यांनी रु. ३४२३६.७७ लक्ष वितरीत करण्याची मागणी संदर्भाधीन क्र. (६) अन्वये केली आहे. 
प्रस्तुत बांधकामासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात रु. ५.०० कोटी इतकी मूळ अर्थसंकल्पिय 
तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात रु. १०० कोटी व हिवाळी 
अधिवेशनात रु. १५० कोटी इतकी पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे. सदरहू 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी ७०% म्हणजेच रु. १७८.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे व ३०% निधी म्हणजेच रु. ७६.५० कोटी इतका निधी अद्याप वितरीत करावयाचा आहे. सदर रु. 
७६.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्या - २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन my) येथील दिनांक २५.१.२०१९ च्या परिपत्रकातील 
तरतुदीनुसार चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या बांधकाकमासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पित व पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण निधीच्या उर्वरित ३० टक्के 


म्हणजेच रु. ७६.५० कोटी (रुपये इयाहत्तर कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी सदर बांधकामासाठी 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वितरीत करावयाच्या 


निधीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. पुरवणी मागणीद्वारे| सन २०१८-१९ या अद्यापपर्यंत वितरीत । वितरीत करावयाचा निधी 
उपलब्ध तरतूद = | आर्थिक वर्षात निधी 
अर्थसंकल्पित तरतूद 


रु.३०कोटी (रु. १०० कोटी 
च्या ३०%) + रु. १.५० कोटी 


का का ese कका 
न रु.१०० कोटी । रु. ५कोटी . ७३.५० कोटी ।( सन २०१८-१९ करिता 


अर्थसंकल्पित रु. 4.00 कोटी 


पैकी ३०%) 
(एकूण रु. ३१.५० कोटी) 
रु. ४५.०० कोटी 
२ रु. १५० कोटी शिका रु. १०५.०० कोटी । (३०%) 
एकूण | रु. २५०कोटी | रु.५कोटी रु. १७८.५०कोटी | रु. ७६.५० कोटी 


२. सदरचा खर्चसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, 
कला,व संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (09)- 
सैनिकी झाळेचे बांधकाम, (co) (०५) चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), 
(४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात येईल. सदर निधी वितरीत 
करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी 
शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा 
अहवाल सादर करावा. 

३. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, तसेच वित्त विभागाचे 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२.०४.२०१८ व क्रमांक अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन 
करणे आवड्यक राहील. 

४. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक ३०.६.२०१७ व शासन निर्णय, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक १३.२.२०१९ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्या - २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥१0११59॥॥89.900.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१६१४५६५२२२२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Mad h 1 kar Edu And Sp ts D adieu ae ICod pee 


2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e97 
00fe62cba2439a81 b4be 


N a n a | serial INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db 
‘Swati 


4f8d59bc9d8067628d62bcdc1 
Date: 2019.02.16 14:59:23 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्‍त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
१०.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.विभागीय शिक्षण उप संचालक,नागपूर विभाग, नागपूर 
१३.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
१४.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर, 
१५.शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१६.शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१७.कक्ष अधिकारी , (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.निवडनस्ती. 
प्रत माहितीसाठी- 


१. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

३. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


